दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
सैनिक कल्याण विभाग, पुणे या कार्यालयातील 
पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- 

१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 

३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी fest यांची 
दिनांक ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक:दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दि. ०२.०२.२०२१ 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/कार्या.२८, 
दिनांक ०२.०२.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची 
यादी प्रसिध्द केलेली आहे. सदर अधिसूचनेनुसार (केंद्र शासनाच्या धर्तीवर) राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करण्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दिनांक ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील 
निर्देशास अनुसरुन सामान्य प्रशासन विभागाच्या (माजी सैनिक कल्याण) नियंत्रणाखालील सैनिक 
कल्याण विभाग, पुणे या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांची दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे तसेच ३ वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या नियत कालांतराने दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित केलेल्या शासन सेवेतील जागांच्या यादीचे पुनर्विलोकन करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र 
शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. ०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली गट”अ” ते गट “ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवर आहेत अझा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अशा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याच्या 
सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
आहेत. 

२. त्यास अनुसरुन या विभागाच्या नियंत्रणाखालील सैनिक कल्याण विभाग, पुणे या कार्यालयातील 
गट-अ, गट-ब, आणि गट क संवर्गातील जी पदे केंद्र शासनाने निर्गिमित केलेल्या दिनांक ०४.०१.२०२१ 
रोजीच्या अधिसूचनेतील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांप्रमाणे आहेत, ती पदे विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 

३. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, 
नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर aR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१५१६५६१६४८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sarita Rishi Pal Sia eee धी 
Admit 
Bandekar 


2.54. 
Obbe899e390072c5, 


tion Department, =400032, st=Maharashtra, 
1073f189a9b7ba7 ef841687ad2F151460b9ae8c9e4e274 


serialNumber=e40a063b6b4e8f59f91f350aa6fec292a55db5bf8829 
64d6c44e00a701cd: Rishi Bandekar Deshmukh. 


Deshmukh ०000000 
(सरिता बांदेकर-देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मंत्री (माजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. राज्यमंत्री (माजी सैनिक कल्याण) मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.(१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 

१०. सैनिक कल्याण विभाग, पुणे 

११. उप सचिव(कार्या.२८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क.१२६/२८ दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२१ चे विवरणपत्र-अ 


निधीचे नियोजन, अर्थसंकल्पन व त्यांचा विनियोग 


करणे. जिल्हयातील माजी सैनिकांच्या 
कल्याणकारी योजना राबविणे. 
प्रभारी अधिकारी - शासनाने ठरवून दिलेल्या 


उदिदष्टाप्रमाणे केंद्रात सिडीएस/एसएसबी 
कोर्ससाठी महाराष्ट्रीयन मुलांना केंद्रात प्रवेश 
देणेकामी नियोजन करणे. 


अ. | पदनाम शारिरीक दिव्यांग प्रवर्गासाठी प सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये Le 

क्र पात्रता सुनिश्चिती 

। संचाळक S,ST,SE, | a)B,LV सैनिक कल्याण विभाग व विभागाच्या अधनिस्त | सर्व कामे कार्यालयात तसेच क्षेत्रिय 

Ww, RW, MF |b) 0, HH जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयांच्या, छात्रपूर्व | स्तरावर करावयाची आहेत. क्षेत्रिय 
c)OA, OL, BA, BL, BLOA, | प्रशिक्षण केंद्र नाशिक यांच्या सर्व प्रशासकीय | स्तरावरील काम जोखमीचे असते 
BLA, OAL, LC, Dw, AAV. | कामांवर नियंत्रण ठेवणे. तथापि, कार्यालयातील कामकाज 
१) Ml सुरक्षित असते. कामाच्या 
8) MD involving (a) to (9) आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने 
above व BIAS (aid and appliances) उपलब्ध 
करुन देण्यात यावीत. 

२ | उप S,ST,W, ।8) B,LV उपसंचालक - Um कल्याण विभागातील व | सर्व काम कार्यालयामध्येच करावयाचे 
संचालक/ MF, RW, b) D,HH विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा सैनिक कल्याण | आहे. काही वेळा कार्यालयाबाहेर काम 
जिल्हा सैनिक | 9८, ७ c)OA, OL, BL, OAL, CP, | कार्यालयांच्या सर्व प्रशासकीय कामांवर नियंत्रण | करणे आवश्यक आहे. कामाचे ठिकाण 
कल्याण LC, Dw, AAV ठेवणे. शांत असते. कर्मचारी स्वत: कामाचे 
अधिकारी/ d) Ml जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी - जिल्हा सैनिक | नियोजन करतो. साधने व उपयंत्राच्या 
प्रभारी e) MD involving (a) to कल्याण कार्यालयांच्या सर्व प्रशासकीय कामांवर (त बत अतिक Hear काम कडे 
अधिकारी (d) above नियंत्रण ठेवणे. जिल्हयाला दिलेल्या शासकीय | say आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


३ | अधीक्षक S,ST,W, ।8) B,LV निक कल्याण विभागातील सर्व शाखांवर नियंत्रण | बहुतांहा काम कार्यालयामध्ये 
RW,SE,H, |b) D,HH ठेवणे. आस्थापना विषयक सर्व कामकाजावर | करावयाचे आहे. कर्मचारी एकट्याने 
७, MF c)OA, BA, OL, BL, OAL, | नियंत्रण ठेवणे. काम करु शकत असला तरी 
BLOA, CP, LC, Dw, AAV सहकाऱ्यांसमवेत संवाद आवश्‍यक 
d) SLD, MI आहे. कामाच्या ठिकाणी पुरेसा 
8) MD involving (a) to (0) प्रकाश आवश्‍यक असून तिथे 
above कोणत्याही प्रकारची जोखीम नसते. 
साधने व उपयंत्राच्या (aia and appliances) 
मदतीने काम करणे शक्‍य आहे. 

| रघ 5, 5, 8९, |a) B,LV र्व Te सैनिक कल्याण विभाग, पुणे या | कामाच्या ठिकाणी पुरेसा प्रकाश 
अधिकारी MF,RW, |b) D,HH कार्यालयाचे आहरण/संवितरण अधिकारी आहेत. | आवश्‍यक असून तिथे कोणत्याही 

SE, H.C, ०) OA, BA,OL, BL, CP, | शासकीय निधीचे चारमाही/ आठमाही/ वार्षिक | प्रकारची जोखीम नसते. कर्मचारी 
LC, Dw, AAV, MDy अंदाजपत्रक तयार करुन शासनास सादर करणे. | एकट्याने काम करु शकतो.साधने व 
d) ASD (M) विभागातील ध्वजदिन निधी, विशेष निधी, | उपयंत्राच्या (aia and appliances) मदतीने 
8) MD involving (a) to (5) | कल्याणकारी निधी व शासकीय निधी यावर नियंत्रण । काम करणे हाक्य आहे. 
above ठेवणे. 

५ | सहाय्यक S,ST,BN, | a) B,LV mee निधीचे चारमाही/आठमाही/वा्षिक | कामाच्या ठिकाणी पुरेसा werar 
लेखा MF,RW, |b) D,HH अंदाजपत्रक तयार करणे. विभागाचे लेखा परिक्षण | आवश्‍यक असून तिथे कोणत्याही 
अधिकारी SE,H,C, |c) OA, BA,OL, BL, CP,| करुन घेणे. महालेखापाल परिक्षण व त्याचे | प्रकारची जोखीम नसते. कर्मचारी 

LC, Dw, AAV, MDy अनुपालन करणे. एकट्याने काम करु शकतो.साधने व 
d) ASD (M), SLD, MI उपयंत्राच्या (ह and appliances) मदतीने 
e) MD involving (a) to (5) काम करणे शक्‍य आहे. 

above 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


६ | लघुलेख S,ST,W, जो B,LV संचालकांच्या विविध ठिकाणी होणा-या - सर्व काम कार्यालयामध्ये पुरेशा 
(उच्च श्रेणी) । BN,RW, = |b) HH याचे आयोजन व कार्यवाही करणे. संचालकांची | प्रकाशात करावयाचे आहे. असे काम 
इंग्रजी SE,H,C c) OA, OL, BL, OAL, | इंग्रजी विषयक सर्व कामे करणे. कर्मचारी एकट्याने करतो. तिथे 

BLOA, CP, LC, Dw, AAV कोणत्याही प्रकारची जोखीम नसते. 

d) ASD (M), SLD, (| हाताच्या दोन्ही बाजुने हालचाली 

8) MD involving (a) to (9) पुरेऱ्या असाव्यात. साधने व 

above उपयंत्राच्या (aid and appliances) मदतीने 
काम करणे शक्‍य आहे. 

| घुलेख 5, 5, /५, ।8) 8, ४ संचालकांच्या विविध ठिकाणी होणा-या दौ-याचे | हाताच्या हालचाली पुरेश्या 
(निम्न श्रेणी) । RW, SE, b) HH आयोजन व कार्यवाही करणे. संचालकांची मराठी | असाव्यात. साधने व उपयंत्राच्या (56 
मराठी H,C ०) OA, OL, BL, OAL, CP, | विषयक सर्व कामे करणे. and appliances) मदतीने काम करणे 

LC, Dw, AAV शक्‍य आहे. 
d) ASD (७), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) 

above 

८ | सहाय्यक S,ST,W, ।8) BLV जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत | बहुतांहा काम कार्यालयामध्ये 
जिल्हा सैनिक | RW.SE,H, |b) DJHH कार्यालयीन कामकाज पाहणे. जिल्हयातील | करावयाचे आहे. कर्मचारी एकट्याने 
कल्याण ७, MF ०) OA, BA, OL, BL, OAL, | कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे. जिल्हयातील माजी | काम करु शकत असला तरी 
अधिकारी BLOA, CP, LC, Dw, AAV | सैनिकांच्या कल्याणकारी योजना राबविणेस जिल्हा | सहकाऱ्यांसमवेत संवाद आवशयक 

d) SLD, MI सैनिक कल्याण अधिकारी यांना मदत करणे . | आहे. कामाच्या ठिकाणी पुरेसा 

७) MD involving (a) to (d) | जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी देतील ती कामे | geet आवश्‍यक असून तिथे 

above करणे व करवून घेणे. कोणत्याही प्रकारची जोखीम नसते. 
साधने व उपयंत्राच्या (aia and appliances) 
मदतीने काम करणे शक्‍य आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


९ | सहाय्यक S,ST,W, ।8) B,LV निक कल्याण विभागातील ज्या शाखेमध्ये कार्यरत | सर्व काम कार्यालयामध्ये पुरेशा 
अधीक्षक RW, SE,H, |b) D,HH आहेत त्या शाखेतील कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे. | प्रकाशात करावयाचे आहे. असे काम 
C ०) OA, BA, OL, BL, OAL, | त्याव्यतिरिक्त शाखेतील एक कार्यासनाचा कार्यभार | कर्मचारी एकट्याने तसेच एकत्रितपणे 
CP, LC, Dw, AAV वहन करणे. करतो. साधने व उपयंत्राच्या (aid and 
d) SLD, MI appliances) मदतीने काम करणे शाक्य 

8) MD involving (a) to (१) आहे. 

above 

| वरिष्ठ लेखा । 5, 5,//, | a) BLV निक कल्याण विभागातील cer विषयक |सर्व काम कार्यालयामध्ये पुरेशा 
लिपिक RW, SE,H, |b) D, HH कामकाज पाहणे. लेखा विषयक लेखा जोखा ठेवून | प्रकाशात करावयाचे आहे. असे काम 
९ ०) OA, BA, OL, BL, OAL, | लेखा परिक्षण करुन घेणे. कर्मचारी एकट्याने तसेच एकत्रितपणे 
CP, LC, Dw, AAV करतो. साधने व उपयंत्राच्या (5 ana 
d) ASD (M), SLD, MI appliances) मदतीने काम करणे शक्‍य 

8) MD involving (a) to (१) आहे. 

above 
| १ | लेखा लिपिक |S,w,MF, ।8) 8,-९ छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र नाशिक येथील लेखा विषयक | सर्व काम पुरेसा प्रकाह असलेल्या 
SE, RW,H, |b) 0, HH कामकाज पाहणे. लेखा विषयक लेखा जोखा ठेवून | कार्यालयामध्येच करावयाचे आहे. 
6 ०) OA, BA, OL, BL, OAL, | लेखा परिक्षण करुन घेणे. कर्मचारी एकट्याने काम HS शकतो. 
CP, LC, Dw, AAV तथापि, चर्चा आणि सादरीकरण 
d) ASD (M), SLD, MI करताना कोणत्याही प्रकारची जोखीम 
e) MD involving (a) to (d) नसावी, कार्यात्मक संप्रेषण Placed 
above आवर्यक आहेत. साधने व उपयंत्राच्या 
(aid and appliances) मदतीने काम करणे 
शक्‍य आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


१२ | भांडारपाळ ।5, 5, ५, ।8) LV छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र नाशिक येथील सर्व | असे काम कर्मचारी एकट्याने तसेच 
BN,L,MF, |b) D,HH साहित्याची जबाबदारी पाहणे. प्रशिक्षण केंद्रातील | एकत्रितपणे करतो. wd काम 
RW, SE,H, | c)OA, OL, OAL, CP, LC, | सर्व ईमारतीचे मेन्टेनन्स विषयक कामकाज पाहणे. | कार्यालयामध्ये तसेच कार्यालयाबाहेर 
C Dw, AAV काम करणे आवश्यक आहे. हाताच्या 
d) SLD, Ml दोन्ही बाजुने हालचाली तसेच संवाद 
8) MD involving (a) to (9) कौडाल्य पुरेसे असावे. साधने व 
above उपयंत्राच्या (aid and appliances) मदतीने 
काम करणे शक्‍य आहे. 
१३ | वरिष्ठ S,ST,W, | a) 8, ्यालयातील आस्थापना विषयक कामकाज | ad काम कार्यालयामध्ये पुरेशा 
लिपिक RW, SE,H, |b) D,HH पाहणे. कार्यालयातील हजेरीपट पहाणे. सर्व | प्रकाशात करावयाचे आहे. असे काम 
C ०) OA, BA, OL, BL, OAL, | कर्मचाऱ्यांकडून कार्यालयीन कामकाज करुन घेणे. | कर्मचारी एकट्याने तसेच एकत्रितपणे 
CP, LC, Dw, AAV करतो. साधने व उपयंत्राच्या (aid and 
d) SLD, Ml appliances) मदतीने काम करणे शक्य 
8) MD involving (a) to (१) आहे. 
above 
कल्याण 5, 8९, MF, | a) 8, तालुका बैठका आयोजित करुन माजी सैनिकांच्या | सर्व काम कार्यालयामध्येच करावयाचे 
संघटक RW, SE b) D, HH अडीअडचणी बाबत जिल्हा सैनिक कल्याण | आहे. तिथे कोणत्याही प्रकारची 
०) OA, BA, OL, OAL, CP, | अधिकारी यांना अवगत करणे व त्या सोडविणेस | जोखीम नसते. संवाद कौडल्य पुरेसे 
LC, Dw, AAV मदत करणे. जिल्हयातील माजी सैनिकांच्या | असावे. साधने व उपयंत्राच्या (aia and 
d) SLD, MI कल्याणकारी योजना राबविणेस जिल्हा सैनिक | appiiances) मदतीने काम करणे शाक्य 
8) MD involving (a) to (d) | कल्याण अधिकारी यांना मदत करणे. ध्वजदिन निधी | आहे. 
above संकलनासाठी संबंधितांना प्रेरेत करणे व सहकार्य 
करणे. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


१५ | वसतीगृह ST,W, BN, | a) LV निकी मुलांचे वसतिगृहातील व्यवस्थापन, उच्च | सर्व काम कार्यालयामध्ये तसेच 
अधीक्षक MF b) HH दर्जाचे अनुशासन, विद्यार्थी यांचे कल्याण व प्रगती, | कार्यालयाबाहेर पुरेशा प्रकाशात 
०) OA, BA, OL, BL, CP, | परिसाराची साफसफाई व आरोग्य याबाबत काम | करावयाचे आहे. कर्मचारी एकट्याने 
LC, Dw, AAV करणे. वसतिगृहातील चळ-अचल संपत्तीची om करतो. कामामध्ये कोणत्याही 
d) SLD, MI देखभाल करणे. विद्यार्थ्याना चांगल्या दर्जाचे भोजन | प्रकारची जोखीम नसते. साधने व 
७) MD involving (a) to (d) | देणे. त्याबाबतचा लेखाजोखा ठेवून लेखापरीक्षण | उपयंत्राच्या (aia anc appliances) मदतीने 

above करुन घेणे. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी | काम करणे शक्‍य आहे. 

नेमुन दिलेली इतर कामे करणे. 

१६ | वसतीगृह ST,W, BN, | a) LV निकी मुलींचे वसतिगृहातील व्यवस्थापन, उच्च | सर्व काम कार्यालयामध्ये तसेच 
अधीक्षीका  ।॥॥ 0) HH दर्जाचे अनुशासन, विद्यार्थी यांचे कल्याण व प्रगती, | कार्यालयाबाहेर पुरेशा प्रकाशात 
०) OA, BA, OL, BL, CP, | परिसाराची साफसफाई व आरोग्य याबाबत काम | करावयाचे आहे. कर्मचारी एकट्याने 
LC, Dw, AAV करणे. वसतिगृहातील चळल-अचल संपत्तीची om करतो. कामामध्ये कोणत्याही 
d) SLD, MI देखभाल करणे. विद्यार्थ्याना चांगल्या दर्जाचे भोजन | प्रकारची जोखीम नसते. साधने व 
७) MD involving (a) to (d) | देणे. त्याबाबतचा लेखाजोखा ठेवून लेखापरीक्षण | उपयंत्राच्या (aia anc appliances) मदतीने 

above करुन घेणे. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी | काम करणे शक्‍य आहे. 

नेमुन दिलेली इतर कामे करणे. 
| 7 S,ST,W, |a) B,LV उपसंचालक/जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी | सर्व काम कार्यालयामध्येच करावयाचे 
MF, SE, b) D, HH यांनी नेमूण दिलेल्या कार्यासनाचे कामकाज पहाणे. | आहे. असे काम कर्मचारी एकट्याने 
RW, C ०) OA, OL, BA, BL, OAL, | टंकळेखणाची सर्व कामे करणे. करतो. कामाचे ठिकाण प्रकाशित 
CP, LC, Dw, AAV, MDy असून तिथे कोणत्याही प्रकारचा धोका 
d) ASD (४), SLD, MI नसतो. साधने व उपयंत्राच्या (aid and 
8) MD involving (a) to (9) appliances) मदतीने काम करणे शक्‍य 
900४6 आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


१८ 


कनिष्ठ 
लिपिक/ 
लिपिक-नि- 
टंकलेखक 


5, ST, ४४, 
MF, SE, 
RW, C 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BA, BL, OAL, 
CP, LC, Dw, AAV, MDy 
d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) 
above 


उपसंचाळक/जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी 
यांनी नेमूण दिलेल्या कार्यासनाचे कामकाज पहाणे. 
टंकलेखणाची सर्व कामे करणे. 


सर्व काम कार्यालयामध्येच करावयाचे 
आहे. असे काम कर्मचारी एकट्याने 
करतो. कामाचे ठिकाण प्रकाशित 
असून तिथे कोणत्याही प्रकारचा धोका 
नसतो. साधने व उपयंत्राच्या (aid and 
appliances) मदतीने काम करणे शाक्य 
आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No.| Abbreviation | Long Form 

1 Bo Blind 12 CP Cerebral Palsy 

2 LV Low Vision 13 | LC Leprosy Cured 

3 ce Deaf 14 Dw Dwarfism 

4 HH Hard of Hearing 15 | AAV Acid Attack Victims 

5 OA One Arm 16 | ASD(M) Autism Spectrum Disorder 

(M-Mild) 

fe? 36 OL One Leg 17 ID Intellectual Disability 

7 BA Both Arms 18 | MDy Muscular Dystrophy 

| 8 BL Both Legs 19 | SLD Specific Learning Disability 

a al BLOA Both Legs & One Arm 20 |MI Mental 1111655 

10 BLA Both Legs Arms 21 MD Multiple Disabilities. 

11 OAL One Arm and One Leg 

Sr. No. Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 

1 S Sitting | 6 | MF Manipulation with Fingers 
2 ST Standing EB SE Seeing 
3 W Walking | 8 H Hearing 
4 BN Bending | 9 ([C Communication 
5 L Lifting 10 RW Reading & Writing 


पृष्ठ १० पैकी १० 


